वाचा - 


प्रस्तावना :- 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या मंत्रालयातील चौथ्या मजल्यावरील विस्तार इमारतीतील 


~~ 


~~ 


~ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्द) च्या 
दालनांच्या नूतनीकरणाच्या स्थापत्य 
खर्चाची, दुसर्‍या टप्प्यातील रक्‍कम 
सार्वजनिक बांधकाम विभागास अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नृतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/नोंदणी शाखा 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ मार्च, २०२१. 


शासन निर्णय क्रमांक : नूतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१० भाग-१/नोंदणी शाखा, दि.३० जून, २०१८ 
व क्र.नूतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१० भाग-१/नोंदणी शाखा, दि.३० जुले, २०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अनुवि-४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
दि.०२ जुले, २०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक : नूतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/नोंदणी शाखा, दि.०५ मार्च, २०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक : नूतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/नोंदणी शाखा, दि.३० सप्टेंबर, २०१९. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, 
दि.११ एप्रिल, २०१८. 

शासन परिपत्रक क्रमांक : वित्त विभाग, अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 
कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.इशवि/प्रशा/द/४५५०, दि.०९ एप्रिल, २०१८. 

कार्यकारी अभियंता, दक्षिण विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र./”काअ/दमुंविवि/स्विय/१७७१/२०१८, दि.०३ मे, २०१८. 

कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.इशवि/ प्रशा/द/४५५०, दि.०९ एप्रिल, २०१८. 

कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.इशवि/प्रशा/द/६५५१, दि.०५ जुले, २०१९. 

कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.इशावि/प्रशा/द/५६४, दि.१४ जानेवारी, २०२०. 


दालन क्र. ४१३, ४१५, ४१७, ४१९, ४३२, ४३४, ४३६, ४३८, ४४० व ४४३ तसेच दालन क्र.४४६, ४४७ व 
४५९ विस्तार येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बैठक रचनेचे नूतनीकरण करण्यासाठी स्थापत्य व 


वातानुकूलन यंत्रणेसाठी संदर्भ क्र.१ येथील दि.३० जून, २०१८ च्या झासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः नूतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/नोंदणी शाखा 


रु.२,११,५१,२३६/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी अकरा लक्ष एकावन्न हजार दोनशे छत्तीस मात्र) तसेच 
उपरोक्त दालनांच्या विद्युतीकरणांसाठी दि.३० जुले, २०१८ च्या शासननिर्णयान्वये रु.१६,१४,८८७/- 
(अक्षरी रुपये सोळा लक्ष चौदा हजार आठडो सत्याऐंशी मात्र) अशा एकूण रु.२,२७,६६,१२३/- (अक्षरी 
रुपये दोन कोटी सत्तावीस लक्ष सहासष्ट हजार Val तेवीस मात्र) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. या रकमेपैकी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे स्थापत्य कामासाठी यापूर्वी 
वेळोवेळी निधी वितरित करण्यात आला आहे :- 


अ.क्र. कामाचे प्रशासकीय मान्यते अंतर्गत केलेली वितरित केलेला निधी 
प्वरुप तरतूद 
a स्थापत्य । शासन निर्णय दिनांक | रक्‍कम रुपये | शासन निर्णय दिनांक रक्‍कम रुपये 
दि.३०.०६.२०१८ रु. दि.०५.०३.२०१९ रु.५२,८७,०००/- 
१,९४,३२,९४७/- | दि.३०.०९.२०१९ रु.५८,६४,२३६/- 
एकूण रु.१,११,५१,२३६/- 


स्थापत्य कामाच्या खर्चासाठी रु.८२,८१,७११/- (अक्षरी रुपये ब्याऐंशी लक्ष एक्याऐंशी हजार 
साती अकरा मात्र) इतक्या रकमेपैकी रु.८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये ऐंशी लक्ष मात्र इतकी रक्‍कम 
सार्वजनिक बांधकाम विभागास अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या मंत्रालयातील चौथ्या मजल्यावरील विस्तार इमारतीतील 
दालन क्र. ४१३, ४१५, ४१७, ४१९, ४३२, ४३४, ४३६, ४३८, ४४० व ४४३ तसेच दालन क्र.४४६, ४४७व 
४५९ विस्तार येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बैठक रचनेच्या उर्वरीत नूतनीकरणाच्या व 
स्थापत्यकामासाठी रु.८२,८१,७११/- (रुपये ब्याऐंशी लक्ष एक्याऐंशी हजार Baa अकरा मात्र) इतक्या 
रकमेपैकी रु.८०,००,०००/- (रुपये ऐंशी लक्ष मात्र इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर रु.८०,००,०००/- (रुपये ऐंशी लक्ष मात्र) इतकी रक्‍कम सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास अदा करण्यात येत आहे. 
२. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्‍कम अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीव्दारे, 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी, सांकेतांक क्र.७१०१९०३६९६ वर 
उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी. 
३. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-४, ४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यावरील भांडवली 
खर्च, (०१) सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (००) (०४), शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण 
विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे बांधकाम, ४२०२६२२८” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
विभागास मंजूर असलेल्या सन २०२०-२०२१ या वर्षाच्या आर्थिक तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२१/२०२१/ 
व्यय-५, दि.०८/०२/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नूतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/नोंदणी शाखा 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०४१५२६००७४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN:c u=S 


school 
‘ode=400032, 


1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9 
Mad 


प Educat 
Swati Madhukar Nanal === 
00fe 12439a8 1 b4be4, 


‘O0fe 
Date: 2021.03.04 15:30:05 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


थन 
> al 


मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
महालेखापाल, १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल, १ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
अर्थसंकल्प कक्ष, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१०) संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई 
११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२) वित्त विभाग (व्यय-५/ व्यय-१४, अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 
१३) आहरण व संवितरण अधिकारी, लेखाझशाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


AD 


CC ww 


ल 
wes 


an 


S 


५...  <.> so SF i wae i Sel CU AIS > i TT rl 


vo 


१४) कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग (सा.बां.वि.) यांचे कार्यालय, बांधकाम भवन इमारत, मुंबई-४०० 009 
१५) निवड नस्ती (नोंदणीशाखा) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


